महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन घधोरण-२०२१ 
अनुषंगाने मागणी विषयक प्रोत्साहने वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०३२३/प्र.क्र.९८/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ मार्च, २०२३. 


वाचा :- १) पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, शासन निर्णय क्र.मइवाधो-२०२१/प्र.क्र.२५ 
/तां.क्र.४, दिनांक २३.०७.२०२१. 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमव्हीआर-०३२१ /प्र.क्र.४४/परि-२, दि. २६.०९.२०२२. 
(३ गृह विभाग, शासन ज्ञापन, क्र. एमव्हीडी-०६२२/प्र.क्र.१४४/परि-४, दि. ०३.०२.२०२३. 
४) शासन समक्रमांक दिनांक २४.०३.२०२३ अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र 
इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ अनुषंगाने मागणी विषयक प्रोत्साहने वितरीत 
करण्याबाबतच्या समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त दिनांक २९.०३.२०२३. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-२०२१ अंतर्गत मागणीविषयक प्रोत्साहने वितरीत करणे 
यावरील खर्च भागविणे याकरीता उपर्निर्दिष्ट क्र. ४ येथील विषयांकीत समितीच्या बैठकीच्या 
इतिवृत्तातील निर्णयानुसार उपर्निदिष्ट क्र.३ येथील वितरीत अनुदान खालील नमूद सार्वजनिक 
उपक्रमास वितरीत करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र संस्था वितरीत करावयाची प्रात्साहने 
१ | बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा व परिवहन उपक्रम । रु. १.७५ कोटी 
२ महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ रु. २३.२५ कोटी 

एकूण | रु. २५.०० कोटी 


२. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-३, २०४१ वाहनांवरील कर, (09) (90), महाराष्ट्र 
इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, २०२१ अंतर्गत प्रोत्साहने (कार्यक्रम), (२०४१ ०५७३) -३३ अर्थसहाय्य” या 
लेखाशीर्षांतर्गत सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षामधील मंजूर अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. या प्रयोजनार्थ संबंधितांना निधी वितरीत करण्यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य 
यांना नियंत्रण अधिकारी तर लेखाधिकारी, परिवहन आयुक्‍त कार्यालय यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून नियुक्‍त करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०३२३/प्र.क्र.९८/परि-४ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२९१९११५७०३२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
LANGHI BHARAT 
R 


(भरत रा. लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

) मा.मुख्यमंत्री (परिवहन) यांचे अपर मुख्य सचिव. 

) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई/नागपूर. 
) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 

) 

) 


निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती (परि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


